वेतनत्रुटी निवारण समिती, 


दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१३ रोजीच्या 
शासन निर्णयासंदर्भात शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वेपुर-१२१२/प्र.क्र.३१/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दिनांक : १८ जुले, २०२२ 


वाचा - १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेपूर - १२१२/प्र. क्र. ३१/सेवा-९, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी,२०१३ 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रीट याचिका क्र.११६७९/२०१३ 
मधील दिनांक २९.११.२०१७ व दिनांक १८.१२.२०१७ रोजीचे आदेशा 


प्रस्तावना:- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठातील वीजतंत्री संवर्गातील कर्मचाऱ्यानी त्यांच्या पदास इतर विद्यापीठातील वीजतंत्री 
पदाची ६ व्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे रीट 
याचिका क्र.११६७९/२०१३ दाखल केली होती. त्यामध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक २९.११.२०१७ 
रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत:- 
“6.12. In these circumstances, in our opinion, it would be unjust to deprive the 
petitioner of the benefits of pay on revision as per 5th and 6th Pay Commission 
applicable to the post of electrician, which the petitioner is undisputedly occupying 
on the establishment of the respondent no.3. The government resolution dated 
11.02.2013 to the extent of the post of the Petitioner (‘Electrician’) at item no. 175 
under the Appendix "D" is, therefore, liable to be set aside and the petitioner is 
declared as eligible to receive the revised pay scale in terms of the Maharashtra Civil 
Services (Revised Pay) Rules, 2009 as applicable to the post of ‘Electrician’. 


13. The Writ Petition is allowed in terms of prayer clauses (b) and (c). Rule is made 
absolute accordingly. No order as to costs.” 


मा. न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अमंलजावणी झाली नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी 
अवमान याचिका क्र.४२५/२०२२ दाखल केली होती. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 
८.७.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने शासनाने आता दिनांक २९.११.२०१७ रोजीच्या 
आदेशाची अमंलबजावणी करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वेपुर-१२१२/प्र.क्र.३१/सेवा-९ 


शासन शुद्धीपत्रक- 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:वेपुर-१२१२/प्र.क्र.३१/सेवा-९,दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१३ 
adie *“विवरणपत्र-ड”(वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशींनुसार ज्या संवर्गाच्या 
वेतनसंरचनेत त्रुटी नाहीत असे संवगी, प्रशासकीय विभाग-(१०) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग या अंतर्गत “महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक” या शीर्षकाखालील 
“अ.क्र.१७५.वीजतंत्री” ही नोंद वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१9॥9॥/9५॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२२०७१८१५२१०१०२०५ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VINAYAK ARVIND »:: 


DHOTRE 


by VINAYAK ARVIND DHOTRE 
)\VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 


be 
B6C6EE747 AADB7FBEF 1429, 
JA9090E2A4F33552EEA2364D 


(वि.अ. धोत्रे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


राज्यपालांचे सचिव. 

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 

सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

महालेखापाळल-१(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र,मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

सिनियर रिसर्च ऑफिसर,पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, 
नॉर्थ ब्लॉक,नवी दिल्ली. 

१०) PASH, SG व कोषागारे, मुंबई 
११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
) 
) 


A) 0 


Cc wv 


YS~ «ese YF WLS i aS ll Srl aS lh Ti Orel 


o~ 
wes 


mn 


S 


(३ 


vo 


92) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३) जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी हिशोब, 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१५) सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/ नागपूर/ पुणे/औरंगाबाद. 
१६)निवडनस्ती कार्यासन सेवा-९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


